दिनांक १८ ते २५ APA, 2094 या कालावधीत नवी 
दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा 
क्रीकेट स्पर्धा (२०१४-१५) मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी झालेल्या खर्चास कार्योत्तर 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१८ /प्र.क्र.११९/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा :- (१) केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ क्रमांक- ५९/२/२०१४-१५/ 
सीसीएससीएसबी यांचे दिनांक १९.०२.२०१५ चे पत्र. 
(२) सचिवालय जिमखान्याचे पत्र क्र.-अभानासे/क्रिकेट /२०१४-१५, दि.१०.०३.२०१५ 
(३) उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री / 
अभानासे/१८-१९/का-४/१५२७, दि.२७.०७.२०१८. 


शासन निर्णय: 


दिनांक १८ ते २५ मार्च,२०१५ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय नागरी 
सेवा क्रीकेट स्पर्धा २०१४-१५ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता ओव्हल 
मैदान, चर्चगेट, मुंबई येथे दि.१०.०३.२०१५ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या 
चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या ४४ अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर 
निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेला राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड 
चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे 
रु.५३,०७०/-( रुपये त्रेपन्न हजार सत्तर फक्त) इतक्या खर्चास HMPA मान्यता देण्यात येत आहे. 


oy उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना सदर रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
3. संघातील ज्या खेळाडूंना किट बॅग्ज व gaye मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही अखिल 


भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास पात्र ठरतील. या 
नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन केले असेल, या अटीच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

४. दिनांक १२.०३.२०१५ ते १५.०३.२०१५ या कालावधीतील प्रशिक्षण शिबीरासाठी व त्यानंतर दिनांक 
१८.०३.२०१५ ते २५.०३.२०१५ या दरम्यान अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धेत सहभागी झालेल्या 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांना संबंधित विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी दिनांक ११.०३.२०१५ 
(म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची प्रशिक्षण शिबीर व स्पर्धा काळातील कार्यालयीन 
अनुपस्थिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/ अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ अन्वये "कर्तव्य कालावधी" म्हणून 
समजण्यात यावा. तसेच स्पर्धा संपल्यानंतर दोन दिवसानंतर खेळाडूंनी मुख्यालयास परत आले असल्याच्या 


शासन निर्णय क्रमांकःअभानासे- ३८१८ /प्र.क्र ११९/क्रीयुसे-२, 


अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. या सर्व संबंधीत खेळाडू यांचा प्रवास भत्ता, दैनिक भत्ता व 
इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या / कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी / कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबई बाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास / दैनिक भत्ता व इतर 
सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, 
२००४ च्या आधारे विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात यावी. 

या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी 
त्यांच्या आस्थापना कार्यासनाळा सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 
७. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
जर रक्कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 
१८ यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाश्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
९. वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग एक, अ.क्र. ५, 
नियम क्र. ३९(ब) (२) नुसार प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या अधिकारा अन्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
१०. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपज्लील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षित लेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८३११३१६५६४५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rajendra Dito Cereal cation 


and Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=679 1 84b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce 


Shankarrao Pawar दणका 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअभानासे- ३८१८ /प्र.क्र ११९/क्रीयुसे-२, 


२. उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 

९. मानद महासचिव, सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअभानासे- ३८१८ /प्र.क्र ११९/क्रीयुसे-२, 


विवरण पत्र “अ 
दिनांक १८ ते २५ मार्च २०१५ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 
स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 
खेळाडूचे नाव fest ओव्हर कार्यालय/ विभाग 


१ | TST भोसले, कर्णधार विक्रीकर सह आयुक्‍त (व्यवसायकर), मुंबई. 
लव [शासक मध्यवती goon चारा मुळ 
i areca Ie, SA मुंब 
४ 


सचिन भोसले विक्रीकर सह आयुक्‍त (व्य.ले.परिक्षण), 
माझगांव, मुंबई 
गेलास आयुकत कनु TE 


किरण मोरे तालुका कृषि अधिकारी, पालघर, उरणगांव 
(कृषि विभाग) 


अमिन काजी अधिदान व लेखा कार्यालय, BKC, फोर्ट, मुंबई. 
दिलदार शेख अप्पर विक्रीकर आयुक्‍त (आस्थापना) मुंबई. 
फिरोज खान होय होय  । सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आ.से. 
ठाणे. 
= 
मनोज जाधव होय | अधिक्षक, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. 
भरत पेडणेकर होय होय | अधिक्षक, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. 
१५ ।मनिषधनू होय होय  । विशेष कार्य अधिकारी, सर्वेषण विभाग, 
उपनगरीय विक्रीकर कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 


राजेश चौहान सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. 
नागेश पवार (व्यवस्थापक) | होय वरळी दुग्धशाळा, वरळी, मुंबई 


य 
चंद्रकांत वेद्य होय होय  । विक्रोकर सह आयुक्त, बोरीवली विभाग, बांद्रा, 
(प्रशिक्षण) मुंबई. 


Rajendra 1000000000 
Shankarrao Pawar रकन 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःअभानासे- ३८१८ /प्र.क्र ११९/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १८ ते २५ मार्च २०१५ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघाच्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


प्रत्यक्षात झालेला खर्च 


निवड चाचणीसाठी खच | 


निवड समिती सदस्यांसाठी, मानधन, नास्ता, शीतपेय, वाहन 
भत्ता इ. 
निवड चाचणीसाठी रु. ५००/- प्रमाणे १० चेंडू. 


कॉमन कीट 


रु. ८,०००/- प्रमाणे २ बट 
२ | रु. ७००/- प्रमाणे १८ Vea 
रु. ५००/- प्रमाणे १८ हर्टस 


| | एकूण :-(रु. त्रेपन्न हजार सत्तर फक्त) 


Raj en d ra DN: c=IN, o=Government 1t Of Maharashtra, ou=School 
Education and Sports Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d47 
Shankarrac ?2१0/१॥ क cenpcescnne ree 
Date: 2018.08.31 13:24:10 +05'30° 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठछपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकःअभानासे- ३८१८ /प्र.क्र ११९/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “क 


दिनांक १८ ते २५ मार्च २०१५ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०१४-१५ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या संघाची निवड 
करण्यासाठी दिनांक १० मार्च २०१५ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले कर्मचारी खेळाडूंची नांवे 
दर्शविणारे विवरणपत्र. 
ी खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालय / विभाग 
२ | archer प्रधान, लिपिक RH नं. ९, अभियोग संचालनालय, गृह विभाग, 
नरीमन पॉईन्ट, मुंबई. 
सचिन ल. जाधव, विक्रीकर निरिक्षक विक्रोकर सह आयुक्त (व्य.ले.परिक्षण-१) माझगांव, 
मुंबई. 
कल्पेश वि. माळी, लिपिक शिक्षण निरिक्षण, दक्षिण विभाग, बृहन्मुंबई, मुंबई 
सेंट्रल. 
सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
मनिष धनू, लिपिक टंकलेखक विशेष कार्यकारी अधिकारी, सर्वेक्षण विभाग, 
उपनगरीय विक्रीकर कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
विक्रीकर विभाग, भायंदर, मुंबई. 
Pare विभाग, मुबई. 
क्क विक्ीकर विजार, मुंबई 
सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
१४ सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 
फिरोज खान, वरीष्ठ लिपिक सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आ.से. 
ठाणे. 
१६ | दिलीप प्र. काळे, स.अ.श्रेणी-१ मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक दिंडोरी रोड 
(जलसंपदा) नाशिक-४. 
अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ओरस, सिधुदुर्ग. 
र 


सुशिल तरे, बाईंडर शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई 


पृष्ठछपैकी६ 


शासन निर्णय क्रमांकःअभानासे- ३८१८ /प्र.क्र ११९/क्रीयुसे-२, 


सुबोध प्र. किणी, लेखा परिक्षक विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था (नागरी 
बँक), मस्जीद, मुंबई. 


२६ | प्रशांत गडदे, लिपिक विशेष लेखा परिक्षक कार्यालय (ग्राहक-॥/) 
सहकारी संस्था, (नागरी बॅन्क) मुंबई. 


संदीप म. कुलथे, संशोधन सहाय्यक अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, न.प्र. भवन, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
वर्गदाय आयुक्त, वरळी, मुबई 
३२ |किरणका. मोरे, वरीष्ठ लिपिक तालुका कृषि अधिकारी, पालघर, उरण नाका, 
(कृषि विभाग) 
३३ बाल शल्य विभाग, सर ज.जी. रुग्णालय, मुंबई. 
३५ | सचिन भोसले, शिपाई विक्रोकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, माझगांव, 
मुंबई. 
नेत्र चिकित्सा विभाग, सर. ज.जी. रुग्णलाय, मुंबई. 


6 Digitally signed by Rajendra Shank Pawe 
Ra endra DN: c=IN, o=Gov tt Of Maharashtra, ou=School 
Education and Sports Depart! it, postalCode=400032, 
htra 
4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d475 


S ha al ka [3 (0 Pa Wa [| 5 कक 70 A5cf755d9373 Raj Shank 


D 2018.08.31 13:24:43 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठछपैकी७ 


